विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत 
विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ मध्ये परदेशात उच्च 
शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०७/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४ 


१) शासन निर्णय इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक:-शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.११८/ 
शिक्षण, दि.११.१०.२०१८ 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्रमांक:-सारथी -२०२२/प्र.क्र.२८९/का.१४५२-अ, 
दि.२०.०७.२०२३. 

३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०२३/ प्र.क्र.६०(४)/ 
बांधकामे, दि. ३०.१०.२०२३ 

४ शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०२४/ प्र.क्र.७७/ 
बांधकामे, दि. २५.०७.२०२४. 

५) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे क्र.इमावबकसं /पो.मॅ. / 
परदेशशिष्य./जाहिरात/२०२४-२५/३०७६, दि.१०.०९.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्याना परदेशात उच्च 
शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-१९ पासून दि.११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
लागू करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेतंर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि.३०.१०.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये विद्यार्थी संख्या ७५ विद्यार्थी इतकी वाढविण्यात आली आहे. 
त्यानुसार सन २०२४-२५ वर्षाकरीता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या 
अर्जांची छाननी दि.११.१०.२०१८, दि.२०.०७.२०२३, दि.३०.१०.२०२३ व दि.२५.०७.२०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाळील गठीत 
केलेल्या छाननी समितीने करुन, अर्जातील त्रुटींची विदयार्थ्यांकडून पूर्तता करुन शाखा/अभ्यासक्रम 
निहाय World QS Ranking ची गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेवून पात्र, अपात्र विदयार्थ्यांची यादी सं.क्र.५ 
येथे नमूद दि.१०.०९.२०२४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केली आहे. 

छाननी समितीने शिफारस केलेल्या पात्र अर्जांमधून संदर्भीय शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत करण्यात 
आलेल्या निवड समितीने दि.२३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत शाखा/अभ्यासक्रम निहाय World QS 
Ranking ची गुणवत्ता क्रमवारी लक्षात घेवून ७५ पात्र विदयार्थ्यांची परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड केळी 
आहे. सदर ७५ विदयार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०७/शिक्षण-२ 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद ७५ पात्र 
विद्यार्थ्यांना सन २०२४-२५ मध्ये परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यास याव्दारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर अंतिम निवड करण्यात आलेल्या ७५ विद्यार्थ्यांची निवड ही त्यांनी अर्जासोबत सादर 
केलेल्या जात प्रमाणपत्र, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तसेच, इतर 
कागदपत्रांची व तत्सम बाबींची पडताळणी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या गृह चौकशीच्या अटीच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. तसेच, 
दि.११.१०.२०१८, दि.२०.०७.२०२३, दि.३०.१०.२०२३ व दि.२५.०७.२०२४ च्या शासन निर्णयामधील 
नमूद सर्व अटी व शार्ती यांची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून निवड केलेले विद्यार्थी अंतिम निवडीस पात्र 
राहतील. 
३. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याला अनुज्ञेय 
शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
४. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याकडून 
संदर्भाधीन दि.११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार विहीत करण्यात आलेली हमीपत्रे, 
तसेच विद्यार्थ्याच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करूनच संबंधित विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी शासनास सादर 
करावा. 
५. ज्या विद्यार्थ्यास शासनामार्फत परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या 
विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे 
आवश्यक आहे. या अनुषंगाने संबंधित विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (BOND) 
लिहून घेणे बंधनकारक राहील. 
६. परदेशात उच्च शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांनी 
परदेज्ञातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 
त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यास मुदतवाढ व वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. 
७. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी 
ज्या शैक्षणिक संस्थेत / विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण वा 
अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने परस्पर बदलल्यास संबधित विद्यार्थ्याकडून शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णतः वसूल 
करण्यात येईल. 
८. परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, 
निर्वाह भत्ता (अनुज्ञेय) , आरोग्य विमा,जाण्या-येण्याचा विमान प्रवास खर्च व आकस्मिक खर्च (अनुज्ञेय) 
यांची रक्‍कम संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून 
प्रमाणित माहिती प्राप्त करून घेऊन, शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठाच्या बँक खात्यात आणि निर्वाह भत्ता 
व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम नियमानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०७/शिक्षण-२ 


९. याबाबत होणारा खर्च हा मागणी क्रमांक झेडजी ०३. प्रधानशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७- 
शिक्षण, ०२ शिष्यवृत्ती विद्यावेतन (०२) (१८) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (२२२५ एफ २१८), या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालून त्या अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 
१०. याकरीता संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
तसेच लेखा अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१६०८३७९६३४ आहे. सदर 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NIVEDITA on a 
LOKESH WARULE : 
(नि.लो.वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
सोबत:- परिशिष्ट-अ 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, (इ.मा.ब.क) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

७. सर्व प्रशासनिक विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
८. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद व विधानसभा सदस्य 

९. आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

qo. sya, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
११.आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.आयुक्त, दुग्ध व्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३.आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४.संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 
१५.संचाळलक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२४/प्र.क्र.०७/शिक्षण-२ 


१६.संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१७.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१८.संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१९.संचाळक, पशु संवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०.संचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई , मंत्रालय, मुंबई 

२१.कुलसचिव सर्व कृषी/ अकृषी विद्यापीठे 

२२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई 
(प्रसिध्दीसाठी) 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी 

२४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र - 9/2 मुंबई / नागपूर 

२५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई / नागपूर 

२६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


बर,२०२४ चे सहपत्र 


१ धयाथ्य 


तेद्याथ्याना प Tweed) निवड याट 
प्रवेशा घेतलेल्या विद्यापीठाचे नाव अभ्यासक्रम कालावधी 


व 
Co ee ee ळ कीत. 


Be मंथन ताराचंद पराते Tmperial College London M.Sc.Earthquake Engineering 
चारुलता काशीनाथ इटनकर University of College London MSc Digital Enginreeing Management 


aa 
र्त 
र 
काका र्व 
ra 
va 
ळक पर्व नान 
va 
va 
vat 
a 


१६ संकेत संजय शिंगाडे Monash University Master of Professional Enginerring २ वर्षे 
सुधांशु : Carnegie Mellon University Master's of Science in Mechanical २ वर्ष 
pe 9 पार्थ सुधांशु घुबे 
Engineering-Research 
wage University Of Bristol Msc Communication Networks And १ वर्ष 
१८ सुप्रिया रामराव लांडगे र 
Signal Processing 


वैभव चितामणी वाघ University Of Bristol PG Enginreeing 
जयदिप विनोद आहेर M.Eng. Artificial Intelligence १वर्ष ४ महि 


-0 
vw 


35) A eS) a 
-9] eel pel 
2 Zh ली 2h 


A 
ao 


A 
A 


जान्हवी संजिव सानप University of Bristol M.Sc. Data Science १ वर्ष 


University of illinois at Urbana - M.S. in Civil Engineerin 
अथर्व अजय नेमाडे ् डू रौ 
Champaign US 


-? 
pel 
| 


प्रज्वल पवन सावे Univercity of Glasgow M.Sc. Computer Science 


रोहित सुरेश दिवसे University of Birmingham M. Sc. Advanced Engineering १ वर्ष 
Management 


University Of Brimingham M. Sc. Air Pollution Management and १ वर्ष 


भुषन नरेश सहारकर 
Control 


R6 सोमन फारुक अहमद मोमीन The University Of Adelaide Master in Mechanical Engineering २ वष 
२७ तेजस खंडेराव जाधव PURDUE University Computational Data Science २ वर्ष 
२८ सिध्दी संतोष सावडॅकर New Castle University M.Sc. Data Science 


२९ अक्षय अभिमन्यु माळी University of Southern California Applied Data Science MS 


Univesity of Southern California MS ECE (Machine Learing and Data २ वर्ष 
३० विशाल प्रदिप वारके हत ते 
cience 


देवाक्षी लक्ष्मणराव देडामुख University if Southern California 


University of Southern California | MS in Industrial and System Engineering २ वर्षे 
३२ मयुरेश गोपाळ चौधरी 


नाझ रशिद are Mascquarie University SYDNEY Master Of Data Science 
२३४ सानिका योगेश जडे Texas A & M University Master of Engineering in Cybersecurity 
तनिष्क मुकुंद यादव RMIT University Masters of Data Science 


Digital signed by NWEDIALOKESK WARLLE 
Dae“ o-COVERNVENTOF MAHARASHTRA ou-OTHER 
JN WELFAE DEPARTMENT 
NIVEDITA Aedes 12rsann7923632 
3865213, postalCode=400032, (KE Lose + 


LOKESH WARULE : sre 


OKES 
Date: 


ie 


शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२४/प्र.क्र.०७/शिक्षण-२, दि.२६ सप्टेंबर,२०२४ चे सहपत्र 


त्व 
5 


घार - 


'सन २०२४-२५ १ वेद्याथ्य 


अ.क्र. शि acta dal घेतलेल्या विद्यापीठाचे नाव अभ्यासक्रम कालावधी 
विद्यार्थ्यांचे नाव 


३६ aera सुदर्वान नरवाडे The OHIO STATE University Ms in Chemical Engineering २ वर्ष 
COIUMBUS, OH Public 
Heda संजय फिरके Technische Universitat Berlin M. Sc. Global Production Engineering 


लुंगारे Technische Universitat Berlin Master process Energy and Environment २ वर्षे 
3¢ तेजस सिद्धेश्वर लुंगारे 


yo 


Systems Engineering 


चा University of Maryland College M.S. in Data Science २ वर्ष 
मयुर रवी सांगळे | 
Park 
१ वर्ष 


University of Liverpool M.Sc. Building Information Modelling and 


ओंकार भाऊसाहेब पवार 


Digital Transformation 


anid University of Liverpool UK Master in Building information in १ वर्ष ६ महिने 
प्रतिक प्रविण सांगले न 
Modelling 


चिन्मय ओमकार बिटने Arizona State Univesity, Tempe Master's in Information Technology 
Albert Ludwiqs Universit Master of Science Microsystems २ वर्ष 
Engineering 
Albert-Ludwings-Universitat Sustainbale System Enginnering २ वर्ष 
४४ तन्मय सुभाष उरणे द 
riburg 


पीएचडी 


पियुठा अशोक वसु University of Birmingham PhD Civil Engineering 


शाखा- वास्तुशास्त्र 


सौरभ माणिक खेडकर University College London PG Architecture 


University Of Melbourne, Australia Master of Urban Design २ वर्ष 
४७ मनिषा नारायण धकाते 


x“ 
a 


वेदांत UNSW - SYDNEY Construction Management Prperty And २ वर्ष 
८ वेदांत गणेश शिरोडे 
Developer 


Rear सुरेद्रं हांडे The University of Sydney Master of Architcture 


oC धट 
[०] “0 


कादंबरी University Of California, LOS M.S Architecture and Urban Design १ वर्ष 
4 कादंबरी अभय चव्हाण 
Angeles 
Royal Melbourme Institute of Master of Architcture २वर्ष 
५१ साहिल सुनिल कळमकर 
Technology 


शाखा-व्यवस्थापन 


५२ हेमा तेजवंता age University College London M.Sc. Global Health Care Management 


3 वेदांत जितेंद्र कडु University of College London Construction Economics Management 
यशा महेंद्र बनोडे The University of Melbourne Master of Management (Finance) 


अट >& 


YY यठा संभाजी आबणे University of New South Wales Master of International Business 


University of Manchester Msc International Business Management १ वर्ष 
५६ आयुष अनिल बारई 


प्‌्७ संकेत विलास चौधरी Technical University of Munich Master in Management 


शाखा- विज्ञान 


GE सुमित बाबासाहेब गवळी Cornell University NPS Information Science १ वर्ष रि महिने 
५९ अक्षया अजित कोरगांवकर New York University PG Biology 


Ludwig MAXIMILLIANS University, M.Sc. Molecular and Cellular Biology २ वर्ष 
६०० मानसी दिलीप देवरणकर 
Munich 
NIVEDITA teeta (NE hase 
42a bff9454421d88652F3, postalCode=400032, $ 


st-Maharashtra, 
LO K E S H WA R U L E seriaINumber=8A41558A05225BDD429CBDFA69D2436A1E 
‘A3BC5173099C377F9F8B13C78A9D57, cn=NIVEDITA ae 
LOKESH WARULE 


प nase 06/09/2024 


या विद्यापीठाचे नाव 


tS जा. विद्यार्थ्यां 0 Sowa क SS त 7 5 
अ.क्र. प्रवेश घेतले Ll कालावधी 
विद्यार्थ्यांचे नाव 
University of Birmigham M. Sc. Food saftey Hygiene and १ वर्ष 
६१ शुभम देवीदास चव्हाण ‘i 3 ae 
Management 
सैंदाणे University of Nottingham (U.K. M.Sc. Cancer Immunelogy and q ag 
&2 gan प्रमोद सैंदाणे ? 4. mee 
Biotechnology 


a Raa 

a asain ra 

ae 

६६ सिध्दी exter मुळे Master of Professional Accounting 

sa rae 
पीएचडी 

Tm 


तेजस्विनी हांकर ठेले University College London M.Sc. Social Development Practies 


शिकांत The University of Manchester MA Political Science - Governance and a 
92 प्रांजल श्रिकांत कुंदेन feat 
Public Policy 


ay 
3 संस्कृती रामनाथ खेडकर University of Nottingham M. Sc. Development Disorders 


शाखा-विधी 
New York University School of Law Master in L.L.M. ९ महिने 
oy स्नेहल परशुराम धोटे 


Sr a 


शाखा-औषधनिर्माण शास्त्र 


दिपाली संजय थेटे King's College London UK MSc Drug Development Science 


N | VV E D | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DEP? ‘ie 
LOKESH : र नव 


WARULE 


Date: 2024.09.26 16:12:33 +0530" 


